वन विभागातीळ सहायक वनसंरक्षक 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, 
शासन आदेश क्रमांक : एमएफएस-०७.२३/प्र.क्र.१३७/फ-८. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मुंबई-४ 00 032. 
दिनांक : ०७ फेब्रुवारी, २०२४ 


शासन seat :- 


शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार 
सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने सहायक वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) संवर्गामधील 
अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहेत :- 


अ.क्र. अधिका-याचे नाव, सध्या धारण | बदलीने पदस्थापनेचे पद व शरा 
केलेले पद व ठिकाण ठिकाण 
[eri २ ३ ae 
i at. SRR नवनाथ तनपुरे, सहायक वनसंरक्षक (प्रादेशिक) रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक (कार्य मालेगाव, नाशिक 
आयोजना), नाशिक 
२ | श्रीमती शितल सतिश नांगरे,  । सहायक वनसंरक्षक (वन्यजीव) रिक्‍त पदी 
उपसंचालक शिक्षण-१, चंद्रपूर वनसंरक्षक तथा क्षेत्रसंचालक 
वन प्रशासन, विकास व सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोल्हापूर 
व्यवस्थापन प्रबोधिनी, चंद्रपूर 
3 श्री. मनोज अशोक धनविजय, ।सहायक वनसंरक्षक(जंकास रिक्‍त पदी 
सहायक वनसंरक्षक,कक्ष-१६, । संरक्षण व अतिक्रमण निर्मूलन-२), 
आरागिरणी, नागपूर नागपूर वन विभाग नागपूर स्थित 
उमरेड 
२. सदर नियुक्ती / पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यास नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी नवीन 


नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्याला नवीन 
नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते नवीन 
नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले, याबाबत संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी 
शासनास त्वरीत कळवावे. 


३. संबंधित अधिकाऱ्याला झासनाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा 
मंजूर करु नये. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम - ३० (सी) नुसार 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-०७.२३/प्र.क्र.१३७/फ-८. 


मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. 
असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधित अधिकाऱ्याला मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत 
करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर 
अर्जाची दखल घेण्यात येणार नाही. 


४. सदरहू बदली आदेशानुसार संबधित अधिकारी तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न 
झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारे असल्यामुळे, 
ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचेविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी 
नोंद घ्यावी. 


ष्‌. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०२०७१४०२१८८३१९ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FORESTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8ee8 9eb0aec64f8bcObdf8d85ddb4706d35abd8b73c618e1 
14ee98d5c9ecf57b, postalCode=400032, st=Maharash 


INumber=C7DBA 1C6B5F7AB2A6CABC4F7EAD8CFA74F8F7A0F 
ADCAC76D8F 1CF22569F16BD3, cn=BHAGWAN MARUTI SAWANT 


2024.02.07 14:08:34 +05'30' 


(भगवान सावंत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


३) मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 
४) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर 
५) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
) 
) 


६) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

७) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

९) मुख्य वनसंरक्षक /वनसंरक्षक / उप वनसंरक्षक (सर्व) 

१०)महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/ नागपूर 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (स्वी 

१२) प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक 

१३) संबंधित अधिकारी (प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), म.रा.नागपूर यांचे मार्फत) 

१४ निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


